केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेच्या 
अनुषंगाने निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापन(>॥॥5) करिता Single Nodal 
Agency व Nodal Officer यांची नियुक्‍ती 
करणेबाबत तसेच स्वतंत्र बँक खाते 
उघडण्याबाबत. . . . 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२४/(१/२४)/अर्थ-१ 
जलसंपदा विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: ०६ मार्च, २०२४. 
वाचा :- १) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन :- F.No.9 (92/PFMS/FCD/2020 
दि.२३.०३.२०२१. 
2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 5.९०.४४(१/२"-5/२०२२-२३ 
(CAPEX), दि.०६.०४.२०२२. 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा प्रशा-५, दि.१३.०३.२०२० 

४ वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशञा-४, दि.०१.०७.२०२१ 

५) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.बीजीएम १०.२१/(११०/२१)/अर्थ-१, दि.०७.१०.२०२१ 

६) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1-२०२१/प्र.क्र.८४/कोषा प्रशा-५, दि.१५.०९.२०२१ 

७ वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८४/कोषा प्रशा-५, दि.०७.१०.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे, तसेच निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने दि.२३ मार्च २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
आदेशाद्वारे निधी वितरणाबाबत सुधारित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यास अनुसरून 
वित्त विभागाने दि.१ जुले २०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियम 
व्यवस्थापन(?"॥/5) बाबत सुधारित सूचना दिलेल्या आहेत. 


केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य या योजनेंतर्गत राज्य 
शासनास भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षाच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरुपात आर्थिक सहाय्य प्रदान 
करण्यात येणार आहे. या संदर्भात केंद्र शासनाच्या व्यय विभागाने दि.०६.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सदर 
योजनेची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित केली आहेत. या योजनेंतर्गत प्रदान करण्यात येणारा निधी राज्यांच्या 
दीर्घकालीन फायद्यासाठी नवीन व चाळू असलेल्या भांडवली प्रकल्पांसाठी वापरावयाचा आहे. केंद्र 
शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेसाठी Single Nodal Agency घोषित 
करणे आणि स्वतंत्र बँक खाते उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२४/(१/२४)/अर्थ-१ 

शासन निर्णय :- 

१. he शासनाच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष UST Al योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
जलसंपदा विभागासाठी पृढील तक्त्यातील रकाना क्र.४ नुसार Single Nodal Agency(SNA) तसेच, रकाना 
क्रमांक.५ नुसार Nodal Officer नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र केंद्र पुरस्कृत योजना केंद्र योजना | Single Nodal | Nodal Officer 
संकेतांक Agency 

विक २ ३. | ee षु 

7 केद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली ३८८८ आंतरवित्तीय उपसचिव 
गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना सल्लागार व (निवसं), 
(Scheme For Special Assistance सहसचिव, जलसंपदा विभाग 

As Loan to States For Capital जलसंपदा विभाग 
Investment) 


२. वित्त विभागाच्या दि.१५.०९.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार राज्य शासनाचे धोरण 
केंद्र शासनाच्या सूचनांशी सुसंगत करण्याच्या दृष्टीने विभागांच्या 97918 Nodal Agency यांना राष्ट्रीयकृत 
बँकेत खाती उघडण्यास परवानगी दिलेली आहे. सबब, केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली गुंतवणुकीसाठी 
विशेष सहाय्य योजना (Scheme For Special Assistance As Loan to States For Capital Investment) 
या योजनेकरिता Ih ऑफ बडोदा, कफ WS शाखा या राष्ट्रीयकृत बँकेत Single Nodal Agency यांचे 
स्वतंत्र बँक खाते व अंमलबजावणी यंत्रणासाठी शून्य शिल्लक उपखाती (Zero Balance Subsidiary 
Account) उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. जलसंपदा विभागांतर्गत या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता आंतरवित्तीय सल्लागार व सहसचिव हे 
Single Nodal Agency म्हणून कार्यरत असतील. तसेच, त्यांचे अंतर्गत प्रकल्पांवर प्रत्यक्ष काम करणारे 
अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता हे Implementing Agency/Child Agency म्हणून कार्यरत 
असतील. संबंधित अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता यांचे मंडळ कार्यालयातील अर्थसंकल्पाझी 
संबंधित असलेला कर्मचारी वर्ग PFMS प्रणालीवर Checker/Maker म्हणून कार्यरत असतील. 
४. संबंधित यंत्रणांनी सदर खात्यातील व्यवहारांचे मासिक/तिमाही ताळमेळ तसेच लेखापरीक्षण 
करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०६१९१७३५३७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2. 


.5.4.20=96b5b527d7131539d3b3eb3ba523bb35 1 4dd3d3437a78 


ac0f73c6d8043215729, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


J O N D H A L E serialNumber=0627620672613CBEF6F2C00D1E97 183870A4A778 
39246128DCAA5D4831FF2947, cn=SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2024.03.06 19:26:38 +05'30' 
( Achar जोंधळे ) 
आंतरवित्तीय सल्लागार व सहसचिव 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२४/(१/२४)/अर्थ-१ 


३. मा.उपमुख्यमंत्री, (वित्त), यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
८. अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सचिव(प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सचिव(लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
१२. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
१३. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
१४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
.कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
१६. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
१७. उप सचिव, (Fad), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. वित्त विभाग(व्यय-१२/अर्थ-१०), मंत्रालय मुंबई. 
१९. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३३/१४३४/१४११), मंत्रालय, मुंबई. 
२०. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
२१. उपसचिव(निवसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


-O 
— 
es 


२५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
२६. अर्थ-१.मुंबई ,मंत्रालय ,जलसंपदा विभाग , 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


